पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा 
मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०४ फेब्रुवारी, २०२१. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मुअ(पुणे)// का-२/रेशा/०२/२७५/२०२१, दि.१९/०१/२०२१. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग 
म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पुणे 
यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत/समावेशा 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, पुणे यांचा ठराव विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील खालील सस्ते दर्जोन्नत/समावेश 
करण्यात येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी.) 
। लाखेवाडी पिठेवाडी निरनिमगांव ग्रामीण (०/००ते ६/५००) | १७.०० प्रमुख जिल्हा 
कचरेवाडी सराटी ते गणेशवाडी मार्ग ९४ ६.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१८८ 
(रा.मा .१२०) रस्ता . 
ग्रामीण (०/००ते २/००) 
मार्ग ३०१ । 2.00 कि.मी. 
इतर जिल्हा | (०/००ते ५/५००) 
मार्ग २०९ ५.५०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ३/००) 
मार्ग ८१ ३.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण लांबी | नंतरचा क्रमांक 
लांबी (कि.मी. 

२. पिटेवाडी बावडा भगतवाडी | इतर जिल्हा | (०/०० ते ६/१००) | १३.१०० प्रमुख जिल्हा 
कचरेवाडी ते पुणे जिल्हा हद्द | मार्ग २१२ ६.१०० कि.मी. । कि.मी. मार्ग-१८९ 
बंधाऱ्यापर्यंतचा रस्ता. इतराणिल्हाा (ळते 

मार्ग २१४ ७.०० कि.मी. 

३. रा.म.मा. ६५ पळसदेव न्हावी ते| ग्रामीण (०/००ते ८/००) १२.०० प्रमुख जिल्हा 

थोरातवाडी ते व्याहळी रस्ता. मार्ग १६ ८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१९० 
ग्रामीण (०/००ते ४/००) 
मार्ग ५६ ४.०० कि.मी. 

४. कौठळी पोंदकुलवाडी ते इंदापूर | ग्रामीण (०/००ते ८/००) १३.०० प्रमुख जिल्हा 

रस्ता. मार्ग ६६ ८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१९१ 
ग्रामीण (०/००ते ५/००) 
मार्ग ४५ ५.०० कि.मी. 
ष्‌. शेळगाव ननवरेवस्ती रा.म.मा ९६५ ग्रामीण (२/००ते ५/००) १७.०० प्रमुख जिल्हा 
जी गोतोंडी पिटकेश्वर काटी रस्ता . । मार्ग ११२ ।३.००कि.मी. कि.मी. मार्ग-१९२ 
ग्रामीण (०/००ते ९/००) 
मार्ग ११६ ।९.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ५/००) 
मार्ग २४२ ।५.००कि.मी. 

६. रा.मा. १२४ पासून लासुर्ण ते इतर जिल्हा | (०/०० ते १३/००) । १३.०० प्रमुख जिल्हा 
चिखली रस्ता. मार्ग १९७ १३.०० कि.मी. । कि.मी. मार्ग-१९३ 

७. तावशी उदमाईवाडी थोरातवाडी | इतर जिल्हा | (0/00 ते १०/००) |।१०.०० प्रमुख जिल्हा 
रस्ता. मार्ग २०८ ।१०.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१९४ 

८. रा.म.मा. ६५ (मदनवाडी) पिपळे ते ग्रामीण (०/००ते ११/६००) | ११.६०० प्रमुख जिल्हा 
निरगुडे (प्रजिमा-८४) रस्ता. मार्ग ४७ ११.६०० कि.मी. । कि.मी. मार्ग-१९५ 

९. रा.मा. १२४ (कळस) भैरोबा मंदिर ग्रामीण (०/००ते ९/५००) | १०.२०० प्रमुख जिल्हा 
रा.म.क्र .६५ ते डाळज 4.9 | मार्ग२४७ ।९.५००कि.मी. कि.मी. मार्ग-१९६ 
रस्ता. ग्रामीण (०/००ते ०/७००) 

मार्ग १७ ०.७०० कि.मी. 

ह प्र.जि.मा.७४ पासून रेडा ते शोटफळ | ग्रामीण (०/००ते ८/००) १३.६०० प्रमुख जिल्हा 
हवेली रा.म.मा. क्र .९६५ | मार्ग ३८ ८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-१९७ 
जी सुरवड भांडगाव रस्ता. ग्रामीण (०/००ते ५/६००) 

मार्ग ४२ ५.६०० कि.मी. 
१३०.५०० 
एकूण कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.१०/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १३०.५ कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४६१०.८३-- 
930.4) म्हणजेच ४७४१.३३ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
४१.६०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१९८९.७३-४१.६) म्हणजेच १९४८.१३ कि.मी. इतकी 
तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ८८.९ कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१०००१.१९६-८८.९) म्हणजेच ९९१२.२९६ कि.मी. इतकी होईल. 
सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७७५""५/.॥६॥१9॥॥.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०२०४१४३८४३३०१८ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant 0011100 
Vinayakrao Patil दडा 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 
अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे. 
७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


~~ 


~— 


AN 
~~ 


> 


o~ 
— 
~~ 


रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


(३ 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


